सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप 
विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती 
उपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४(भाग-१)/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- सा.बां.वि., शासन आदेश क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२, दि.१२/११/२०२० 


शासन आदेशा 
संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये सन २०१९-२०२० च्या निवडसूचीतील खालील तक्त्यात नमूद सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना खुल्या प्रवर्गात सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधीळ उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती 
देण्यात आली असून या आदेशान्वये त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | सहा. अभि.श्रेणी-२ (स्थापत्य) | सादर केलेला | वाटप करण्यात | पदस्थापना 
यांचे नांव, जात प्रवर्ग महसुली आलेला महसुली 
विभागाचा संवर्ग 
पसंतीक्रम 
हिं श्री.गणेश लक्ष्मण करवंदे | अमरावती अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, 
इ.मा.व. सा.बां.विभाग, खामगांव, 
जि.बुलडाणा 


२. उपरोक्त अभियंत्यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी -शर्ती लागू राहतील. 


३. उपरोक्त अभियंता यांचे सदरचे पदोन्नती उपरांत पदस्थापनेचे आदेश हे मा.उच्च न्यायालयाने रिट याचिका 
(स्टॅम्प) क्र.६८१९/२०२१ मध्ये दि.२९/६/२०२१ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने व श्री. भोलासो विठ्ठल 
चौगुले व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र.१३०५८/२०१८ मध्ये व 
इतर संलग्न यांचिका मध्ये होणाऱ्या अंतरिम तसेच अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती उपरांत पदस्थापनचे आदेशा हे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील असल्याने तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी विचारक्षेत्रातील इतर अधिका-यांना नियमितपणाचा, सेवा ज्येष्ठतेचा वा मानीव दिनांकाचा कोणताही 
हक्क असणार नाही. 

५. उपरोक्त अभियंत्यांना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४/७/२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप येवून पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४(भाग-१)/सेवा-२ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८३०१४४४१२८५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७० A WO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ ° Digitally signed by Patil Swati Sachin 
p at | | 5 W a t | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
epal it, postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
2.5.4.. 8a4a756cd7e1e1ea2a6f91 922d 10f103cebd44790 
09332254467 2eefd3784b, 


1 serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c489 
a C h | n 05da5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 


Date: 2021.08.30 14:45:00 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

श्री. गणेश लक्ष्मण करवंदे, सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत 


. मा. मंत्री, (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) / मा.मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम) / मा.राज्यमंत्री 


(सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून )/मा.राज्यमंत्री, (सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव. 


. अपर मुख्य सचिव (सा.बां) / सचिव (रस्ते) /सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. कार्यासन आस्थापना- 9/3, सेवा-६, सेवा-३, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 


. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


